उप संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र Tex नियोजन 
आणि मूल्यनिर्धारण सेवा, गट-अ पदावर सरळसेवेने 
नियुक्ती व पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : नियुक्‍ती-११२३/०८/प्र.क्र.9५/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

नगर विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक : नियुक्‍ती-११२१/प्र.क्र.१८३/नवि-२७, दि.१५.०९.२०२१. 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जाहिरात क्रमांक : ००२/२०२२, दि.२८.०१.२०२२. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या क्र.युडीआर २४२२/प्र.क्र.३८/२०२२/अठ्ठावीस, दि.२३.१२.२०२२. 
संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.आस्था/सरळसेवा-नियुक्‍ती/उसंनर/प्रश्ञा- 
१/२४५४, दि.२६.०५.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना संवर्गातील 
३ रिक्‍त पदे भरण्याबाबत शासन पत्र दि.१५.०९.२०२१ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र पाठविण्यात 
आले होते. त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहिरात क्रमांक : ००२/२०२२, दि.२८.०१.२०२२ अन्वये 
प्रस्तुत पदासाठी प्रसिध्द केली होती. तद्नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने SET दि.२३.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये 
पुढील 3 उमदेवारांची मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्रमांक १०२९/२०२२ व 
9034/2022 प्रकरणातील मा.न्यायाधिकरणाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीनतेने शिफारस केली आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग गुणवत्ता क्रमांक 
Le श्री.भूषण रामचंद्र चौधरी खुला OPEN General-9 
२ श्रीमती सपना विलास जकातदार खुला OPEN Female-9 
3 श्री.मनिष जय भिष्णूरकर इ.मा.व. OBC General-9 


०२. संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या स्तरावरुन करण्यात आलेल्या उक्त शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या 
प्रमाणपत्रांची सत्यासत्यता व वैधतेची पडताळणीअंती सदरहू उमेदवारांना नियुक्‍ती व पदस्थापना देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने आता खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍्ती-११२३/०८/प्र.क्र.9५/नवि-२७ 


शासन Bea :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची शिफारस तसेच त्यानुषंगाने संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांच्याकडून प्राप्त अहवाल विचारात घेऊन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या खालील तक्त्यातील 
उमेदवारांना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट- 
अ/राजपत्रित) (एस-२५ : रु.७८,८००-२,०९,२००/-) या पदावर खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून नियुक्‍ती व 


पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग गुणवत्ता क्रमांक पदस्थापना केलेले कार्यालय 
et श्री.भूषण रामचंद्र खुला । OPEN General-9 | मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
चौधरी मुंबई (प्र.नि.) 
२ । श्रीमती सपना खुला । OPENFemale-9 | उप संचालक, नगर रचना, वाहतुक व 
विलास जकातदार परिवहन, छत्रपती संभाजीनगर 
३ | श्री.मनिष जय इ.मा.व. | OBCGeneral-9 | उप संचालक, नगर रचना, सोलापूर 
भिष्णूरकर महानगरपालिका, सोलापूर (प्र.नि.) 
अटीव शर्ती :- 


श्री.भूषण रामचंद्र चौधरी, श्रीमती सपना विळास जकातदार व श्री.मनिष जय भिष्णूरकर, उप संचालक, 
नगर रचना यांना दोन वर्षांचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत आपण परिवीक्षा 
धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिध्द झाल्यास सदरहू उमेदवारांची 
शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

सदर नियुक्ती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्रमांक १०२९/२०२२ व 
१०३५/२०२२ प्रकरणातील मा.न्यायाधिकरणाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीनतेने तसेच प्रस्तुत पदभरती 
संदर्भात मान्यायालयात दाखल याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीनतेने. करण्यात येत आहे. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
२०२१ मधील तरतूदीनुसार उक्त उमेदवारांनी नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडे रुजू होणे बंधनकारक राहील. सदर विहित मुदतीत ते रुजू झाले नाहीत अथवा उक्त 
नियमावलीतील नियम २ (ड) मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही केली नाही तर ते नोकरीची संधी 
गमावतील व त्यांना नियुक्‍ती स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द 
होतील. तद्नंतर त्यांचा नियुक्‍तीकरिता विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी संबंधित उमेदवारांकडून 
येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 

एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
शासनास (प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई) यांना मुतदवाढीसाठी अर्ज सादर 
करावा. तद्नंतर 

प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित कालावधीत मुदतवाढीसाठी 
अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा/नाकारण्याचा अंतिम निर्णय शासनाचा राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍्ती-११२३/०८/प्र.क्र.9५/नवि-२७ 


Vi. 


Vil. 


VII. 


Xl. 


Xll. 


XIll. 


सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही- 
२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१.०६.२०२१ अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियम, २०२१ मधील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम २००१ 
अथवा शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार शिफारसपात्र उमेदवाराने संगणक 
हाताळणी वापराबाबतचे आव्यक प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास एका महिन्याच्या आत संचालक, नगर 
रचना, पुणे यांच्याकडे सादर करावे. 


उक्त उमेदवारांची शासन सेवेत नियुक्‍तीकरीता आवश्‍यक असलेली चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी 
सामान्य प्रशासान विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दि.०९.०१.२००९ 
मधील तरतूदी विचारात घेऊन पोलीस विभागाकडून संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी करुन घ्यावी व 
अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत 
तातडीने कार्यवाही करुन तसे शासनास अवगत करावे. उमेदवाराच्या चारित्र्य पडताळणी संदर्भात 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दि.२६.०८.२०१४ 
मधील सूचना देखील विचारात घेण्यात याव्यात. प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची 
पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येत असल्याने सदर नियुक्‍ती तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 


उक्त उमेदवारांची शासन सेवेत नियुक्‍तीकरीता आवश्‍यक असलेली वैद्यकीय तपासणी विहित कालावधीत 
करण्याबाबतची कार्यवाही संचाळक, नगर रचना, पुणे यांनी करावी. प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांची 
वैद्यकीय तपासणी करण्यापूर्वी करण्यात येत असल्याने सदर नियुक्ती तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत 
आहे. नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत संबंधित उमेदवारांनी वैद्यकीय तपासणी अहवाल 
संबंधित कार्यालय प्रमुखास सादर न केल्यास उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

हिंदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर शिफारसप्राप्त उमेदवार अगोदर आवश्यक 
परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसेल किंवा त्याला सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, 
सदरहू उमेदवारांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची 
वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात येईल. 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार उमेदवारांनी आवश्‍यक ते प्रशिक्षण समाधानकारकरित्या पूर्ण करणे अनिवार्य 
आहे. प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित 
राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभाग 
प्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे देखील अनिवार्य आहे. 

उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

उमेदवार शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमाक : एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ मधील 
तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची पूर्वसूचना किंवा १ (एक) महिन्याचे वेतन देणे आव्यक 
राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी वरीलप्रमाणे पूर्वसूचनेचे बंधन शासनावर असणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍्ती-११२३/०८/प्र.क्र.9५/नवि-२७ 


XV. अस्थायी नियुक्ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित राहण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च उमेदवाराने स्वत:च 
सोसावयाचा आहे. 

XV. sad adel शातींची पूर्तता न झाल्यास संबंधित उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

०२. उक्त उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांची पदस्थापना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर करण्यात आली असेल, त्यांना 

प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 

०३. या आदेशान्वये नियुक्‍ती व पदस्थापना दिलेल्या उमेदवारांचा पदस्थापना केलेल्या पदावर रुजू झाल्याचा 

अहवाल संबंधित कार्यालय / संचालक, नगर रचना, पुणे यांनी vijay.chaudhari@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर 

तात्काळ सादर करावा. 

०४. या आदेशान्वये नियुक्‍ती देण्यात येत असलेल्या उमेदवारांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा 

राजकीय दबाव आणून नियुक्‍ती अन्य ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द नियमानुसार 

शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, यांची नोंद घेण्यात यावी. 

०५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०२०१७५७४१२६२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 

Vi AY KA R B H A R | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8bad 
bee9e69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A1EDBS8BF874241 
18BCCD6EE07340581733B70, cn=VIAY KARBHARI CHAUDHARI 


Date: 2023.10.20 18:08:41 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
सर्व संबंधित उमेदवार यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
प्रत :- 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

९. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१.मुंबई. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१२. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


नत 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍्ती-११२३/०८/प्र.क्र.9५/नवि-२७ 


१३. मा.प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा.प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

१६. आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, नवी मुंबई.*(पत्राव्दारे) 

१८. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
१९. सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर. 

२०. सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 

२१. सह संचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

२२. उप संचालक, नगर रचना, वाहतुक व परिवहन, छत्रपती संभाजीनगर. 

२३. उप संचालक, नगर रचना, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 

२४. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

२७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२८. निवडनस्ती / नवि-२७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


